वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत फळ संशोधन केंद्र, मौजे. 
हिमायतबाग औरंगाबाद येथील सर्वे नं. १ मधील 
०.३९ आर व सर्वे नं. ३ मधील ०.३० आर असे एकुण 
०.६९ आर क्षेत्र महानगरपालिका औरंगाबाद यांना 
हस्तांतरीत करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :मकृवि १६१९/प्र. क्र. ४ /७ञ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ७ मे, २०१९. 


संदर्भ: कुलसचिव, वनामकृवि, परभणी यांचे पत्र क्रमांक एसओ-१/जमीन/२०१९, 
दि. १९.०१.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम १९८३ मधील कलम 3 (३) मध्ये “प्रत्येक विद्यापीठ, जंगम व 


स्थावर अशी दोन्ही प्रकारची मालमत्ता संपादन व धारण करण्यास, विद्यापीठाच्या प्रयोजनासाठी 


त्यांच्याकडे निहित असेल किंवा त्यांच्याकडून संपादन करण्यात येईल sah कोणतीही जंगम किंवा 
स्थावर मालमत्ता पट्ट्याने देण्यास, विकण्यास किंवा अन्यथा हस्तांतरीत करण्यास किंवा तिची विल्हेवाट 


लावण्यास व या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी आवश्‍यक असतील अशा इतर सर्व गोष्टी करण्यास सक्षम 


असेल” Ball तरतूद असून कलम ३ (३) च्या परंतुकानुसार कृषी विद्यापीठाकडील “स्थावर मालमत्ता 
अशा रितीने पट्टयाने देणे, तिची विक्री करणे किंवा ती हस्तांतरीत करणे या गोष्ट राज्य शासनाच्या 
पूर्वसंमतीशिवाय केल्या जाणार Arete." Sail तरतूद आहे. 


सदर तरतूदीनुसार, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने 


दि. ९.५.२००८ रोजीच्या सभेत ठराव क्र. का-०८/ २००८ अन्वये वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 


विद्यापीठांतर्गत फळ संशोधन केंद्र, मौजे. हिमायतबाग औरंगाबाद येथील सर्वे नं. १ मधील ०.३९ आर व 


सर्वे नं. ३ मधील ०.३० आर असे एकुण ०.६९ आर क्षेत्र महानगरपालिका औरंगाबाद यांना हस्तांतरीत 
करण्याच्या प्रस्तावास, प्रस्तावित रस्त्यामुळे विद्यापीठाच्या बाधीत होणाऱ्या क्षेत्राचे बाजारभावाने होणारे 


मुल्य विद्यापीठास अदा करावे, तसेच प्रक्षेत्रालहगत सात फुट उंचीची सिमेंट कॉक्रीट (आरसीसी) ची 


भक्कम संरक्षक भिंत बांधुन देण्याच्या अटीवर रस्त्यासाठी मंजुरी दिळेली आहे. तसेच या प्रस्तावास 
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या दि. १६.५.२००८ रोजी संपन्न झालेल्या ७६ व्या बैठकीमध्ये 


ठराव क्र. ३७/७६/२००८ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाने सदर 


जागा ही सार्वजनिक वापरासाठी हस्तांतरीत करावयाची असल्याने सदर हस्तांतरणास विभागाची 


हरकत नसल्याचे अभिप्राय दिळेळे आहेत. सबब, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठांतर्गत फळ 
संशोधन केंद्र, मौजे. हिमायतबाग औरंगाबाद येथील सर्वे नं. १ मधील ०.३९ आर व सर्वे नं. ३ मधील ०.३० 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि १६१९/प्र. क्र. ¥ /७अ, 


आर असे एकुण ०.६९ आर क्षेत्र महानगरपालिका औरंगाबाद यांना हस्तांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत फळ संशोधन केंद्र, मौजे. 


हिमायतबाग औरंगाबाद येथील सर्वे नं. १ मधील ०.३९ आर व सर्वे नं. ३ मधील ०.३० आर असे एकुण 
०.६९ आर क्षेत्र महानगरपालिका औरंगाबाद यांना हस्तांतरीत करण्यास, वसंतराव नाईक मराठवाडा 
कृषि विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने दिलेली 
मान्यता, तसेच महसूल व वन विभागाने दर्शविलेली सहमती विचारात घेता, औरंगाबाद महानगरपालिका 


यांना हस्तांतरीत करण्यास खालील अटी व BHAT अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटी व arf... 


१) हस्तांतरीत करावयाच्या जमिनीचे प्रचलित बाजारभावाप्रमाणे मुल्य रक्‍कम जमिनीचा प्रत्यक्ष 


ताबा घेण्यापूर्वी महानगरपालिकेने विद्यापीठास एकरकमी अदा करावी. 


२) सदर बाधित क्षेत्राच्या बाजुने प्रक्षेत्रालगत किमान ७ फुट उंचीची सिमेंट कॉक्रीटची भक्‍कम 


संरक्षक भिंत महानगरपालिकेने बांधुन द्यावी. 


३) जमिन ही ज्या कारणासाठी हस्तांतरीत करण्यात आली आहे त्याच कारणासाठी तिचा वापर 


करावा व सदर जमीन इतरांना हस्तांतरीत करु नये तसेच त्रयस्थ पक्षकारांचा कोणताही 
हितसंबंध, हक्‍क निर्माण pe ae. 


४) वरील अटींचा भंग केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर जमीन ताब्यात घेण्यास कृषि विद्यापीठास 
पुर्ण मुभा असेल . 


हा शासन निर्णय महसूल व वन विभाग/ ७ ज यांच्या मान्यतेने निर्गिमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाई टवर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०५०७१२३३५९७५०१ असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शका 
G | te p fa t a p PAR renal Da andere pee aaa 


postalCode=400032, st=M ashtra, 
2.5.4.20=fa90705dc27d17e7f5a948e535706ff2c3a 1f6c3212fbe679cd 
ac2da9677bb72, 


Venkatrao य 000 
(प्रताप व्य. गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल-नि-कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि १६१९/प्र. क्र. ¥ /७अ, 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. मा.मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. अ.मु.स. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. सचिव (कृषी) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 

. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
र 


विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 


१०.आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद 

११.जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

१३.निवड नस्ती, कार्यासन 0-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


